महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान 
अंतर्गत महिला किसान सशक्तीकरण 
योजनेकरिता सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षामध्ये निधी वितरण करणेबाबत. 
(लेखाशिर्ष २५०१ए१२८) 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.३३/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १२ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थस-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.४.५.२०२० 
३) ग्राम विकास विभागाची नस्ती क्र.मजिअ-२०२०/प्र.क्र.९४/योजना-३ 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत महिळा किसान सशक्तीकरण या योजनेसाठी 


अनुसूचित जाती घटकांकरिता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-३, २५०१-ग्राम विकासासाठी विशेष 
कार्यक्रम, of, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, ७८९ अनुसूचित जातींसाठी fests घटक योजना, (०१) अनुसूचित जाती 
घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१) (०५) महिला किसान सशक्तीकरण परियोजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य 
(राज्य हिस्सा ४०टक्के) (कार्यक्रम) ३३ अर्थसहाय्य (२५०१ए१२८) या ळेखाशिर्षाखाळी रु.१९४.०० लाख इतका 
नियतव्यय मंजूर आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.४.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे 
उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरीणाची 
कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये वित्त विभागाने कार्यक्रमांतर्गत योजनांच्या ३३ टक्के 
मर्यादेत खर्चासाठी नियोजनात्मक सूचना केलेल्या आहेत. तथापि 6000-१९ च्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य 
ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत after किसान सशक्तीकरण या योजनेसाठी वित्त विभागामार्फत 
सद्यस्थितीत अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर प्राप्त केंद्र हिऱ्याच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा वितरणासाठी 
उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमातंर्गत नियोजन विभागाने वाचा क्र.३ 
येथील नस्तीवर प्रस्तावित केल्यानुसार महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत महिळा किसान 
VAAN या योजनेसाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत निधीपैकी (२५०१ए१२८) या 
लेखाशिर्षाखाली रु.१९४.०० लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास 
विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. कोव्हीड-१९मुळे राज्याची 
आर्थिक स्थिती अतिडाय गंभीर स्वरुपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक 
अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास 
अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या 
तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक 
उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.३३/अर्थसंकल्प (विघयो) 


संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व ऊद्योग, नियोजन 
विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

ष्‌. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.७५४/व्यय-१४, 
दि.१३.०१.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलबध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२१६१५४६०९६५२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
Prashant 1. re 
Pundlik Wagh = ग्या 


Date: 2021.02.16 16:22:11 +05'30' 


(प्रशान्त पुं. वाघ ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, yar मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, सिडको भवन, ५वा मजला, सीबीडी बेलापूर, नवी 
मुंबई. 

७) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


॥0018९68८290०7221620636९06842506870०90240 


